मौजे उमरदरा ता.जळकोट 
जि.लातुर या नळ पाणी पुरवठा 
योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१८/प्र.क्र.१५९ /पापु १८ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४ ०० 032 
तारीख: ०९ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांक-पापुयो-२०१४/प्र.क्र.७०/पापु-१८, दिनांक १४ जुन, २०१४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मौजे उमरदरा ता.जळकोट जि.लातुर या नळ पाणी 
पुरवठयांच्या मुळ अंदाजपत्रकास देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता. 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, लातुर यांचे मुळ 
तांत्रिक मान्यता आदेशा क्र. ७/१०, दिनांक १९/०७/२०१४. 

ग्राम पंचायत, उमरदरा ता.जळकोट जि.लातुर यांचे सुधारीत अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यतेचा ठराव दिनांक २६/०१/२०१८. 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, लातुर यांचे 
सुधारीत तांत्रिक मान्यता आदेश क्र. ६/४, दि. २०/०६/२०१८. 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, लातुर यांचे 
क्र.जिपला/ळलपा/पापु/कार्या -६/सीआर-१५२/१४, दिनांक २५/०६/२०१८. 


can) 


AN 
~~ 


& 


o~ 
— 
~~ 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मौजे उमरदरा ता.जळकोट जि.लातुर नळ 
पाणी पुरवठा योजनेस झासन निर्णय क्रमांक-पापुयो-२०१४/प्र.क्र.9०/पापु-१८, दिनांक १४ 
जुन, २०१४ अन्वये संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 
सदर योजनेच्या रु.६८,१०,५००/-(ढोबळ) किमतीच्या अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, 
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, लातुर यांनी संदर्भीय क्र.२ अन्वये मुळ तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केली आहे. ग्राम पंचायत, उमरदरा ता.जळकोट जि.लातुर यांनी संदर्भ क्र. ३ 
च्या पत्रान्वये सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. तथापी सदर 
कामात झालेल्या वाढीमुळे किंमतीत वाढ झाली असल्याने कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, लातुर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तुत योजनेच्या रु. 
७४,२८,७००/-(ढोबळ) किंमतीच्या प्रस्तावास सुधारीत तांत्रिक मान्यता प्रदान केळी आहे. 
परिणामी, कार्यकारी अभियंता, ग्रामिण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद, लातुर यांनी प्रस्तुत नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या आराखडयास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव संदर्भाधिन पत्र क्र.५ अन्वये शासनास सादर केला होता. तद्नुषंगाने प्रस्तुत योजनेच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१८/प्र.क्र.१५९ /पापु १८ 


आराखडयास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मौजे उमरदरा ता.जळकोट जि.ळातुर या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या 
रु.७५,२९,०००/- (ढोबळ) (पंचाहत्तर लक्ष एकोणतीस हजार wad) एवढ्या सुधारित 


किंमतीच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटीच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


अटी 


सुधारित किंमतीच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देण्यात यावी. 
उपरोक्त नमुद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे ३ महिन्यात पूर्ण करावीत. 


. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक 


मान्यता देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. 


संबंधित कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, जालना 
यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे, या आडायाची सूचना मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधीत 
ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर 
लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायतचे 
अधिकारी व कंत्राटदार यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि 
अशा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते 
सुधारण्यात यावेत. 


. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) या साठी 


दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री 
नुतनीकरणासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही 
मदत मिळणार नाही. 


. सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा 


परिषद) योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद 
करण्यात यावेत. 


. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना 


या देखाभाल दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance/ 
nonpayment of electricity of bills) बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१८/प्र.क्र.१५९ /पापु १८ 


2. 


सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये 
आवर्यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद 


यांची राहील. 


. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहील. 


. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुर्नसुधारीत केळी जाणार नाही याची 


या योजनेच्या सुधारित किंमतीतील वाढीव खर्च रु. ७,१९,०००/-(ढोबळ) (अक्षरी रुपये सात 


लक्ष एकोणीस हजार फक्त) हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा खालील राज्य हिछ्यातून / 


जिल्हा नियोजन मंडळाकडून/किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणा-या निधीतून करण्यात 


यावा. 


३. 


प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि.१७/०४/२०१५ 


च्या क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला 


उपविभाग-३ मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ 


आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहेत 


8. 


अनुसार विभागास प्रदान करण्यात 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/"/५/.॥१0११590॥8.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०९१६५७५९४६२८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Suresh 
Sawairam 
Rathod 


Digitally signed by Suresh Sawairam Rathod 
DN: c=IN, o=G it Of Maharash 
‘Water Supply and Sanitation Department, 
talCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=e695ebef4b8a6c860bec48f3ef34f42r 
0c13f8d1aa06f854d5b9bd6874084124, 


ber=I 
3929321c1c09c0a7c4d906e3b8a47677ad976 
9,c1 h Si Rathod 
Date: 2019.01.09 17:07:18 +05'30' 


(सु.स.राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, जालना. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातुर. 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१८/प्र.क्र.१५९ /पापु १८ 


९) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था(वासो), बेलापूर, नवी मुंबई. 
१०) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 
११) संचालक(वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 
१२) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद. 
१३) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, लातुर. 
१४) अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


१५६ 
१६) कार्यासने (पापु-०४, ०६,०७,०९,१०,१३,१७ व 20), पा. पु. व स्व. वि.,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


१७) निवडनस्ती कार्यासन पापु-१८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


